कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत औषधे / सर्जिकल 
बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. ९८,९२,९६,९५८/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. वैशिवि- 
२०२१/प्र.क्र.२११/प्रशा-२ , दि. ३०.०७.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये, “कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या २२१०३११४ या लेखाशीर्षाखाली , (२१) सामुग्री व पुरवठा 
उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात रू. १८.००.०० कोटी इतका निधी पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आला आहे” , असे नमूद करण्यात आले आहे. 
याऐवजी 


“कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या २२१०३११४ या 
SSRIS! , (२१ सामुग्री व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत जुळे २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
रू. १८०.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आला आहे.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०३१५४५०६१११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. ० 
: Prakash Babanrao = 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 51100/35€ 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२ दि :- 3 ऑगस्ट, २०२१ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 


, निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


